बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चंद्रपूर हे अपर प्रधान 
मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) तथा 
पदसिध्द संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व 
व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर यांचे प्रशासकीय 
नियंत्रणाखाली आणणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. बांबूसा-२०१७/प्र.क्र.३१९/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० जून, २०२३ 
वाचा :- 


-O 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग, क्र. इएसटी-२०१३/प्र.क्र.६४४/फ-९,दि. 08.92.2098 
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग, क्र. बांबूसा-२०१५/प्र.क्र.१३९/फ-९, दि. ०६.०८.२०१६ 
महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय,क्र.बांबूसा-२०१७/प्र.क्र.३१९/फ-९,दि. २२.११.२०१७ 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-९/भावसे/ 
BRT ९/प्रक्र.१२/२३३५/२२-२३, दिनांक १४.०३.२०२३ 


oC “७ AD 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्रातील वनक्षेत्रापैकी जवळ-जवळ १३% क्षेत्रावर बांबू आढळत असून, राज्यातील बांबू 
उत्पादनापैकी ९०% पेक्षा जास्त बांबू गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्हयात मिळतो. नैसर्गिक व खाजगी क्षेत्रात बांबू 
लागवड व योग्य व्यवस्थापन करुन बांबूच्या उत्पादनामध्ये तसेच बांबूवर आधारीत उद्योजकांना चालना देणे 
व बांबूचा मुल्यवर्धीत उपयोग वाढवणेकरीता नवीन बांबू धोरण संदर्भाधिन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर 
करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार चिचपल्ली, जि.चंद्रपूर येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना 
करण्यात आलेली आहे. 
०२. ag क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने त्यावर विशेष लक्ष देण्याकरीता एक वेगळी 
स्वायत्ता संस्था स्थापित करणे आवश्‍यक असल्याने संदर्भाधिन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये नागपूर येथे 
महाराष्ट्र राज्य बांबू विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. संदर्भाधिन क्र.३ च्या शासन 
निर्णयान्वये बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली स्थित चंद्रपूर या केंद्राचे प्रशासकीय नियंत्रण महाराष्ट्र 
बांबू विकास मंडळाकडे हस्तांतरण करण्यात आले होते. तसेच प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) 
यांचेकडील उपरोक्त संदर्भ क्र.४ नुसार बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चंद्रपूर हे सद्यस्थितीत मुख्य 
वनसंरक्षक (प्रादेशिक) चंद्रपूर यांचे प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे. 
०३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) तथा पदसिध्द संचालक, चंद्रपूर वन 
प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर हे महाराष्ट्र वनविभागातील संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण 
या तीन क्षेत्रात कार्य करतात. तसेच महाराष्ट्र राज्यात बांबू क्षेत्रात संशोधन व प्रशिक्षणाच्या उद्देशाने बांबू 
संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली 
चंद्रपूर ही संस्था, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) तथा पदसिध्द संचालक, चंद्रपूर 
वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर यांचे नियंत्रणाखाली आल्यास सदर संस्थेचा बांबू 
क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण विषयक उद्देश यशस्वी होण्यास मदत होईल. त्यास अनुसरुन बांबू संशोधन व 
प्रशिक्षण केंद्र, चंद्रपूर ही संस्था अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) तथा पदसिध्द 


शासन निर्णय क्रमांकः बांबूसा-२०१७/प्र.क्र.३१९/फ-९ 


संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर यांचे प्रशासकीय नियंत्रणाखाली 
आणणेबाबत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी शिफारस केली आहे. 

०४. त्याअनुषंगाने बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र चिचपल्ली, जि.चंद्रपूर या केंद्राचे प्रशासकीय नियंत्रण 
महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडे हस्तांतर करण्यात आल्याबाबतचा महसूल व वन विभाग, शासन 
निर्णय,क्र.बांबूसा-२०१७/प्र.क्र.३१९/फ-९,दि. २२.११.२०१७ रद्द करण्याची तसेच बांबू धोरणाची व्यापक 
अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र चिचपल्ली, जि.चंद्रपूर या केंद्राचे प्रशासकीय 
नियंत्रण महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ यांचे ऐवजी नव्याने अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व 
प्रशिक्षण) तथा पदसिध्द संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर यांचेकडे 
हस्तांतरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र चिचपल्ली, जि.चंद्रपूर या केंद्राचे प्रशासकीय नियंत्रण अपर प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) तथा पदसिध्द संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व 
व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर यांचेकडे हस्तांतरण करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र चिचपल्ली, जि.चंद्रपूर या केंद्राचे प्रशासकीय नियंत्रण महाराष्ट्र बांबू 
विकास मंडळाकडे असल्याबाबतचा उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.३ शासन निर्णय,क्र.बांबूसा-२०१७/प्र.क्र.३१९/ 
फ-९, दिनांक २२.११.२०१७ रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२०१६१५०९२२१९ असा आहे. हा Blea डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने क्त णाम 
“Se 3 PINGALE BHANUDAS Szsiszanucee manent sesnee 


-d9b7c852f06815dc1 Sbaee9beaa952cb592501 69fcb3d48915 
0789e0cc31ca6, postalCode=4000: 


NARAYAN ठाया यय 
(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
Wd :- 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ,नागपूर 

५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर 

८. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ट वनोपज), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१०. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सवी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बांबूसा-२०१७/प्र.क्र.३१९/फ-९ 


११. विभागीय आयुक्‍त (सर्व महसूल विभाग) 
१२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
. सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२. 

. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. (निवडनस्ती) 


मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), ( सर्व) 
जिल्हाधिकारी (सर्व) 


महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 


संचालक, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली स्थित चंद्रपूर 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


